पायाभूत व अन्य सुविधा यासाठी विशोष केंद्रीय 
सहाय्य (Special Central Assistance) 
योजनेअंतर्गत निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक H.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विजा-१ ब 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २० जुले, २०२२. 


वाचा- 
१. शासन निर्णय गृह विभाग सम क्रमांक दि.९/६/२०२२. 
२. शासन शुध्दीपत्रक गृह विभाग सम क्रमांक दि.१९/७/२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. २ खालील प्रमाणे वाचावा:- 
२. सदरचानिधीमागणी क्र. बी-१०, ४०५५ पोलीसांवरील भांडवली खर्च (००) Qo राज्य पोलीस 
(00)(92) नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पायाभूत सेवा व सुविधा (४०५५०२७९) ५३-मोठी 
बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२०१५१३०८९१२९ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने epee ie 
Sanjay Dagadu ५५५५५५५५७०" 


2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1 


K h e d e ka r om काच 8९709104१९200वीर्या85, 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
६. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
७. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, गडचिरोली 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,गडचिरोली 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,गडचिरोळी 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (faan- 9g) 


